केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषी विस्तार व तंत्रज्ञान 
अभियानांतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य 
उपअभियान (SMSP) ग्राम बिजोत्पादन कार्यक्रम 
योजनेकरिता सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा 
अखर्चित निधी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय 
निधीतून वितरीत करणेबाबत. तसेच सन २०२०-२१ 
या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरण करणेबाबत. 
केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी२६८) 

राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी२७७) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र. ३९/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १६मार्च, २०२१ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२० 
३) कृषि व पदुम विभागाची नस्ती क्र.संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.९५/१-ओ 


शासन निर्णय :- 
केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि विकास विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य 


उपअभियान (SMSP) ग्राम बिजोत्पादन कार्यक्रम या योजनेसाठी अनुसूचित जाती घटकांकरिता सन २०२०-२१ या 
आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एन-३, २४०१ पीक संवर्धन, (००),( ७८९), अनुसूचित जातींसाठी fasts घटक योजना, 
(०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१) (१९) कृषी उन्नती योजना - बियाणे लागवड उपअभियान 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २४०१बी२६८ या लेखाशिर्षाखाळी रु.६००.०० लाख, (०१) (२०) कृषी उन्नती 
योजना - बियाणे लागवड उपअभियान (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २४०१बी२७७ या लेखाशीर्षाखाली 
रु.४००.०० लाख इतका नियतव्यय मंजूर आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक १६ एप्रिल, २०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यात PRAT विषाणूमुळे 
SHIGA FEAR परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरणाची 
कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये वित्त विभागाने कार्यक्रमांतर्गत योजनांच्या ३३ 
टक्के मर्यादेत खर्चासाठी नियोजनात्मक सूचना केलेल्या आहेत. तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या मागील वर्षामधील 
निधी वितरणाकरिता वित्त विभागाची सहमती घेणे अनिवार्य केळे आहे. तथापि कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर कृषी 
उन्नती योजना - बियाणे लागवड उपअभियान या योजनेसाठी वित्त विभागामार्फत सद्यस्थितीत अर्थसंकल्पीय निधी 
वितरण प्रणालीवर एकूण अर्थसंकल्पीत तरतूदीच्या ५० टक्के इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात 
आला आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषि व पदुम विभागाने वाचा क्र.३ येथील नस्तीवर 
प्रस्तावित केल्यानुसार कृषी उन्नती योजना - बियाणे लागवड उपअभियान योजनेसाठी सन २०१९-२० चा अखर्चित 
निधी सन २०२०-२१ मध्ये खर्च करण्यास तसेच सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत निधीपैकी केंद्र 
हिस्सा ६० टक्‍के (२४०१बी२६८) या लेखाशिर्षाखाली रु.३००.०० लाख, तर राज्य हिस्सा Yo टक्के (२४०१बी२७७) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र. ३९/अर्थसंकल्प (विघयो) 


या लेखाशिर्षाखाली रु.२००.०० लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव (कृषी व पदुम) विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत 
आहे. 

२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक 
स्थिती अतिशय गंभीर स्वरुपाची राहण्याची हाक्यता असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक 
अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास 
अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या 
तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनेहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक 
उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, 
संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, सामाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व कृषी व पदुम विभाग 
यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावी. 

५. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.१६८/२०२१/ 
व्यय-१४, दि.२९.१.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१६१५५६०९४७२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by ASHWINI BHIMRAO YAMGAR 
DN: c=ll htra, 


ASHWINI BHIMRAO iss‘ 


YAMGAR ie ea al 
(अश्विनी यमगर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) प्रधान सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य 
३) आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४) सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र. ३९/अर्थसंकल्प (विघयो) 


५) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 


) 
) 
७) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


yaa) 


कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 


wen 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


